RNI No.MAHBIL / 2009/ 31747 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष ४ , अंक ७६ ]] 


गुरूवार , ऑगस्ट २३, २०१८ / भाद्रपद १, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १६.०० 


असाधारण क्रमांक २१३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार- ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे . 


अ.क्र . 


कामगार आयुक्त यांचेकार्यालय 
कामगार भवन “ ई ” ब्लॉक, सी -२०, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पू.) , 

मुंबई ४०० ०५१, दिनांक ४ ऑगस्ट २०१८ 
क्र . ग्र.वि. /कि.वे.अ/ वि.भ./ २०१८-२ /कार्या-१० , किमान वेतन अधिनियम , १९ ४८ अंतर्गत खालील अनुसूचित उद्योगातील 
कामगारांकरिता विशेष भत्त्याची रक्कम दिनांक १ जुलै २०१८ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ या 

कालावधीकरिता जाहीर करण्यात येत आहे. 
अनुसूचित उद्योगाचे नाव 

सर्व परिमंडळाकरिता कालावधी 

विशेष भत्त्याची रक्कम 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायवादीच्या आस्थापनातील अधिवक्ते किंवा न्यायवादी 

३,४४४ 

प्रती महिना 
यांचा अधिसंघ संस्था व विधी व्यवसायाच्या संबंधित आस्थापनेतील कामधंदा . 
२ मोटार दुरूस्ती कार्यशाळा उद्योग 

४,२८४ 
३ बेकरी उद्योग 

१,४५६ 
कापूस पिंजणे व दाबणे उद्योग 

४,०१६ 
कापड रंगविणे, छपाई उद्योग 

४,३०५ 
६ काजु प्रक्रिया उद्योग 

१,७०४ 
७ कागदी, गवती पुठ्यापासून खोकी तयार करणारा उद्योग 

३,६८८ 
८ रासायनिक खते बनविणारा उद्योग 

४,० ९ ८ 
९ कॅन्टीन आणि क्लब उद्योग 

३,२२० 
१० सिमेंट व सिंमेटवर आधारित उद्योग 

४,३५२ 
११ रस्ते तयार करणे , देखरेख करणे, बांधकाम उद्योग 

४,०८२ 


" 


४ 


५ 


" 


" 


" 


" 


" 


भाग एक - ल - २१३-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, ऑगस्ट २३, २०१८ / भाद्रपद १, शके १९ ४० 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१२ चित्रपट प्रदर्शनाचा उद्योग 


३ , ९ ६५ 


प्रती महिना 


१३ 


सायकल यांत्रिकी कार्यशाळेतील कामधंदा 


३ , ९ ११ 


१४ 


दवाखाना उद्योग 


३,३३५ 


" 


१५ औषधी द्रव्ये व औषध बनविणारा उद्योग 


३,२२० 


१६ दुग्धालय ( डेअरी ) उद्योग 


४,२०८ 


" 


१७ लिखाणाच्या वह्या बनविणारा उद्योग 


२,५३० 


३,६ ९ ० 


१८ खाण्याचा तंबाखू उद्योग 
१९ अभियांत्रिकी उद्योग 


" 


३,२२० 


- 


३ , ९११ 


. 


२० कारखाने अधिनियम , १९ ४८ च्या कलम २ पोट - कलम ( एम ) या व्याख्येतील कारखाने 
२१ शाईपेन व बॉलपेन बनविणारा उद्योग 


४,६४० 


२२ चित्रपट निर्मिती उद्योग 


४,४७० 


" 


२३ काच बल्ब बनविणारा उद्योग 


३,२२० 


२४ 


काच उद्योग 


३,२२० 


२५ निवासी हॉटेल व उपाहारगृह उद्योग 


३,२२० 


२६ केश कर्तनालय उद्योग 


३,२२० 


२७ 


रुग्णालय उद्योग 


३ , ९ ४ ९ 


" 


३,४४५ 


२८ बर्फ व शितपेय बनविणारा उद्योग 
२ ९ मद्य उत्पादनातील रोजगार 


१,६१४ 


३० धोबीकाम उद्योग 


३,२२० 


३१ 


चष्मा चौकटी बनविणारा उद्योग 


४,०२३ 


३२ तेल गिरणी उद्योग 


१,५६८ 


३,८८१ 


३३ कागद व कागदी पुठ्ठा बनविणारा उद्योग 
३४ प्लास्टीक उद्योग 


३ , ९ ११ 


" 


३५ पेंट व वॉर्मिश बनविणारा उद्योग 


३,२२० 


" 


४,३०५ 


३६ पोहे , चुरमुरे व कुरमुरे बनविणारा उद्योग 
३७ यंत्रमाग उद्योग 


२,३४ ९ 


३८ मुद्रण 


उद्योग 


४,०१० 


" 


४,३०५ 


३ ९ सार्वजनिक मोटार 

वाहतूक 

उद्योग 
४० तयार कपडे बनविणारा उद्योग 


" 


३,३३५ 


" 


४१ रबर उद्योग 


३,२२० 


४,३०५ 


" 


४२ भात , पीठ व डाळ गिरणीतील उद्योग 
४३ रबरी फुगे बनविणारा उद्योग 
४४ पोलादी सामान बनविणारा उद्योग 


४,३०५ 


" 


३,२२० 


" 


४५ सिप्झ उद्योग 


३,६९९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , ऑगस्ट २३, २०१८ / भाद्रपद १, 


शके १ ९ ४० 


३ 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१,१४४ 


प्रती महिना 


" 


३,२२० 


३,६४५ 


" 


१,४ ९ ६ 


४६ दगड फोडणे व खडी करणे उद्योग 
४७ सौंदर्य प्रसाधने व साबण बनविणारा उद्योग 
४८ दुकाने व व्यापारी आस्थापना उद्योग 
४ ९ सफाईगार व मेहतर कामधंदा 
५० लाकूड कटाई उद्योग 
५१ कातडी कमावणे व चामड्याच्या वस्तू तयार करणे 
५२ धातूची भांडी बनविणारा उद्योग 
५३ लाकडी फोटो चौकट बनविणारा उद्योग 
५४ लाकडी फर्मिचर बनविणारा उद्योग 


१,१२२ 


१ , ९ १७ 


३,६८० 


३,२२० 


३,२२० 


५५ घड्याळाचे पट्टे बनविणारा उद्योग 


४,३०५ 


५६ हातमाग उद्योग 


१,६३३ 


५७ मातीची भांडी बनविणारा उद्योग 


१,६३३ 


३,७१२ 


५८ वन व वनशास्त्र विषयक रोजगार 
५ ९ चांदी उद्योग 


४,० ९ ८ 


" 


१,२३५ 


२,८७५ 


३,६०५ 


६० तंबाखू (बिडी ) उद्योग 
६१ स्थानिक स्वराज्य संस्था ( अ ) ग्रामपंचायत 

( ब ) ग्रामपंचायत वगळून 
६२ रंग व रसायने बनविणारा उद्योग 
६३ विटा व कौले बनविण्याच्या कारखान्यातील कामधंदा 
६४ म्हशी किंवा गाईकिंवा दोन्ही जेथे दूध काढण्यासाठी, स्वच्छ करण्यासाठी, चारा 

घालण्यासाठी आणि इतर सर्व अनुषंगिक प्रक्रियासाठी ठेवण्यात येतात , अशा 
कोणत्याही जागेतील कामधंदा ( तबेला). 


२,१८५ 


१,८४६ 


१,७७५ 


३, ९ ११ 


६५ मिठागरातील कामधंदा 
६६ शेतकी कामधंदा 


" 


१,४१८ 


६७ कांदे साफ करणे उद्योग 


४२ 


प्रती दिन 


विशेष भत्त्याची रक्कम सर्व परिमंडळाकरिता प्रत्येक अनुसूचित उद्योगासमोर दर्शविण्यात आली आहे. 


वि . के . बुवा , 


कामगार उप आयुक्त , ( ग्रा.वि. ), मुंबई 

व सक्षम प्राधिकारी, 
किमान वेतन अधिनियम , १ ९ ४८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C . DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


